RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक ३०( २) ] 


मंगळवार , जुलै ३०, २०१९ / श्रावण ८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


केले आहे ; 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
( महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत व्यवसाय ) 

अधिसूचना 

क्रमांक आयआयए / मऔविम / C३२६४२/ २०१ ९ 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

ज्याअर्थी, शासनाचे उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाची अधिसूचना क्र . आयआयआय. पालिसी-२०१०/ प्र.क्र . ७६८ / अ-२, दिनांक २२ 
फेब्रुवारी २०१३ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ , जाहीर करण्यात आले यापुढे उक्त धोरण असे नमूद 

आणि ज्याअर्थी, जे क्षेत्र शासनाचे भूसंपादन कायदा , १८ ९ ४ अथवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ अन्वये भूसंपादित झालेले 
नाही, त्याचे क्षेत्रफळ हे किमान ४० हेक्टर असेल , अशी खाजगी क्षेत्रावर एकत्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना राबविण्याचानिर्णय 
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे, की जी योजना उक्त औद्योगिक धोरणातील अनुसूची अ मधील परिच्छेद-४ ( अ) व ४( ब ) मध्ये नमूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ४३(१ ब) नुसार महामंडळास कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला 
राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे एकत्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करता येईल व सदर एकत्मिक औद्योगिक क्षेत्राला महामंडळ विशेष 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ( ३) ११५ अन्वये काम करु शकेल ; 

आणि ज्याअर्थी, मे . लोढा डेव्हलपर्स लि . यांनी अर्जान्वये प्रस्तावित मौजे उसाटणे, ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे व मौजे नितलस , ता . पनवेल, 
जि . रायगड येथील अतिरिक्त क्षेत्राला “ एकत्मिक औद्योगिक क्षेत्र ” म्हणून घोषित करण्याची महामंडळास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दि . ९ जुलै २०१९ रोजी संपन्न झालेली १०८ व्या उच्चाधिकार समितीचे बैठकीत मे . लोढा डेव्हलपर्स लि . यांनी प्रस्तावित 
१५.२२३३ हे . क्षेत्र मौजे उसाटणे, ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे व प्रस्तावित क्षेत्र २.९ ७०० हे. मौजे नितलस, ता.पनवेल, जि . रायगड येथील अतिरिक्त 
क्षेत्राला “ एकत्मिक औद्योगिक क्षेत्र ” विकासाला सहमती दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना क्र . आय.डी.सी. २०१९ / प्रक्र.४४५ / उद्योग १४ , दि . 
२४ जुलै २०१९ अन्वये मौजे उसाटणे, ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे येथील १५.२२३३ हे. व मौजे नितलस, ता . पनवेल, जि . रायगड येथील प्रस्तावित 
क्षेत्र २.९ ७०० हे. असे एकूण १८.१९ ३३ हे. क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम २ खंड( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून 
जाहीर केले आहे ; 

त्याअर्थी, शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( सन २०१३ चा सुधारणा अधिनियम १५ ) च्या कलम ४३( १ब ) अन्वये 
महामंडळास प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी , डॉ . पी . अनबलगन कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ याद्वारे 
उपरोक्त अधिसूचित झालेल्या मौजे उसाटणे, ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे व मौजे नितलस , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील खालील अनुसूचित 
उल्लेखिलेल्या औद्योगिक अतिरिक्त खाजगी क्षेत्रास एकत्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे . 

उक्त अधिसूचनेची प्रत व सोबत स्थळ निश्चिती चतुसीमाः दर्शविलेला नकाशा हा या अधिसूचनेचा भाग समजण्यात यावा. तसेच सदर 
अधिसूचना ही महामंडळाचे www.midcindia.org या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल . 


. 


. 


. 


. 


( १ ) 


भाग दोन - ४८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै ३० , २०१ ९/ श्रावण ८, शके १९ ४१ 


अनुसूची 


सर्व्हे नं . 


गावाचे नाव : मौजे. उसाटणे , ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे 
क्षेत्र ( हे .) 

अनुसूची 
( ३ ) ( १ ) 

( २ ) 


अनुसूची 
( २ ) 


सर्वे नं . 


क्षेत्र ( हे .) 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


६३/१ 


०.००२० 


१५ 


६७ पै . 


०.४०७० 


२ 


६३/२ 


०.१७२० 


१६ 


६८ 


०.७४ ९ ० 


३ 


६३/३ 


०.१ ९ ५० 


१७ 


०.८४५० 


४ 


६३/४ 


०.२१३० 


१८ 


८८ 
९ ४ / २ पै. 
१२०/२ ई 


०.८४१० 


५ 


६४/१ 


०.३२२० 


१ ९ 


०.१३५० 


६ 


६४/२ 


०.१११० 


२० 


१३० पै 


१.३५१३ 


७ 


६४/३ पै . 


०.०४०० 


२१ 


०.३८०० 


८ 


६५/१ 


०.२७४० 


२२ 


०.४४०० 


९ 


६५/२ 


०.०२५० 


२३ 


०.३००० 


१० 


६५/३ 


०.०४०० 


२४ 


१३३ / ७ / अ पै. 

१३३ / ७ / ब 
१३३ / ८ / ब पै. 
१३४ / १ / अ पै. 
१३४ / १ / ब पै . 

१३४/२ 
१ ९ ६ पै . 


०.२१५० 
१.८००० 


११ 


६५/४ 


०.०२५० 


२५ 


१२ 


०.००५० 


२६ 


३.७१०० 


१३ 


६६/१ 


१.१६३० 


२७ 


१.२००० 


१४ 


६६/२ 


०.२६३० 


एकूण क्षेत्र 


१५.२२३३ 


. 


अनुसूची 
( १ ) 


सर्व्हे नं . 
( २ ) 


गावाचे नाव : मौजे नितळस , ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे 
क्षेत्र ( हे. ) अनुसूची 

सर्व्हे नं . 
( ३ ) ( १ ) 

( २ ) 
२.२४०० 

१ ९९ 


क्षेत्र ( हे .) 
( ३ ) 


१ 


१ ९ ७ 


३ 


०.३७०० 


१ ९ ८ 


०.३६०० 


एकूण 

क्षेत्र 


२.९ ७०० 


एकूण क्षेत्र : १५.२२३३ + २.९ ७०० = १८.१९ ३३ हे. 
चतुसीमा : 
उत्तरेस. - मौजे उसाटणे, सर्व्हे नं . ६० , ६१ व ६७ पै. व मौजे- करवलेची शीव. 
दक्षिणेस.- मौजे उसाटणे , सर्व्हे नं . १३६, मौजे -नितळस सर्वे नं .१६६, १७६ व १७७ व मौजे -नागजेरीयाची शीव . 
पूर्वेस.- मौजे उसाटणे, स . नं. ७४ , ८७, १२६ व मौजे-नितळसची शीव. 
पश्चिमेस.---- मौजे उसाटणे, सर्व्हे नं . ५६ , ६० , ६२,९६ , १०५, १०६, १०८ , ११९ , १२०/१० पै., 


. 


१२१,१३३ / १०,१३३ / ११, १३८ / ११,१४२ व १६० . 


मुंबई : 
दिनांक ३० जुलै २०१९ . 


डॉ . पी . अनबलगन , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास महामंडळ . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जुलै ३० , २०१९ / श्रावण ८, शके १९ ४१ 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 


(A Government of Maharashtra Undertaking ) 


NOTIFICATION 


No. MIDC / IIA /C32642 / 2019 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

Whereas , Maharashtra Industrial Policy 2013 , has been published by Government in Industries , 
Energy and Labour Department vide its Notification No. III - Policy 2010 /C.R.768/ Industry - 2 , dated 
22nd February 2013 (Herein referred as “ the said Policy ") ; 

And whereas , the GovernmentofMaharashtra has decided to implement the scheme of developing 
Integrated Industrial Areas on private lands admeasuring atleast 40 Hect, not acquired under the Land 
Acquisition Act of 1894 or Maharashtra Industrial Development Act, 1961, in accordance with para 4 ( a ) 
and 4 (b ) of the schedule -A appended to the said policy ; 

And whereas , as per section 43 ( 1B ) of Maharashtra Industrial Development Act, 1961, that subject 
to the general or specific directions of the State Government, the Corporation may , by notification in the 
Official Gazette, notify any industrial area as the Integrated Industrial Area and upon such notification , 
the Corporation shall becomethe Special Planning Authority for such Integrated Industrial Area under 
the Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 ; 

And whereas , M /s . Lodha Developers Ltd. made an application requesting MIDC to notify their 
proposed project for additional area in Village- Usatane, Taluka- Ambernath , District- Thane and Village 
Nitalas , Taluka- Panvel, District-Raigad as Integrated Industrial Area ; 

And whereas, the High Power Committee in its 108th meeting held on 9th July 2019 has approved 
the proposal of an ‘Integrated Industrial Area proposed to be developed by M /s. Lodha Developers Ltd. 
in Village - Usatane, Taluka- Ambernath , District- Thane and Village Nitalas, Taluka- Panvel, District-Raigad . 

And whereas , vide its , Notification No.IDC - 2019 /CR 445 / Ind - 14 , dated 24th July 2019 of Industries 
Energy & Labour Department, Government of Maharashtra declared 15.2233 Ha. in Village- Usatane, 
Taluka- Ambernath , District- Thane, and 2.9700 Ha. in Village Nitalas , Taluka- Panvel, District- Raigad , 
totally 18.1933 Ha., to be an Industrial Area under clause (g ) of section 2 of Maharashtra Development 
Act 1961. 


Since , the Government of Maharashtra , by clause (1 )( B ) of section 43 of theMaharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . XV of 2013 ), conferred the power to declare an Integrated Industrial Area , 
for the purpose of the said Act to the Chief Executive Officer, MIDC , therefore I, Dr. P. Anabalgan , in 
exercise of the power under the said Act hereby notify the area at Village-Usatane, Taluka- Ambernath , 
District- Thane as per appended schedule as Integrated Industrial Area ; 

A copy of this Notification and plan showing boundaries of the proposed Integrated Industrial Area 
shall form part of this Notification . 

The Notification is made available on the website of MIDC.www.midcindia.org. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै ३०, २०१ ९/ श्रावण ८, शके १९ ४१ 


Schedule 
Name of Village Usatane , Taluka Ambernath , District Thane. 


Sr.No. 


Survey No. 


Area Ha 


Sr.No. 


Survey No. 


Area Ha 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


63/1 


15 


67. Pt.. 


0.0020 
0.1720 


16 


68 


2 
3 


63/2 
63/3 
63/4 


0.4070 
0.7490 
0.8450 


0.1950 


17 


4 


18 


5 


64/1 


19 
20 


0.2130 
0.3220 
0.1110 
0.0400 
0.2740 


6 


0.8410 
0.1350 
1.3513 
0.3800 


64/2 


7 


21 


88 
94/2 Pt. 
120/2 E 

130 Pt. 
133 / 7 / A Pt. 

133 / 7 / B 
133 /8 / B Pt. 
134 / 1 / A Pt.. 
134 / 1 / B Pt.. 


64/3 Pt. 

65/1 


8 


22 


0.4400 
0.3000 


9 


65/2 


23 


0.0250 
0.0400 


10 


65/3 


24 


25 


11 
12 


65/4 
65/5 
66/1 


0.0250 
0.0050 


0.2150 
1.8000 
3.7100 


26 


134/2 


13 


27 


196 Pt. 


1.2000 


1.1630 
0.2630 


14 


66/2 


Total Area 


15.2233 


Name of Village Nitalas , Taluka- Ambernath , District- Thane. 


Sr.No. 


Survey No. 


Area Ha 


Sr. No. 


Survey No. 


Area Ha 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


197 


3 


199 


0.3700 


2.2400 
0.3600 


2 


198 


Total Area 


2.9700 


Total Areas : 15.2233 + 2.9700 = 18.1933 Ha . 
Boundaries : 
On the North By.- Village Usatane , Survey No. 60 , .61, 67Pt. & Karavli Boundary . 
On the South By: - Village Usatane Survey No.136/6 , & Village Nitalas Survey No.166 , 176 , 177 & 

Naizeria Boundary . 
On the East By.- Village Usatane Survey No.74 , 87 , 126 & Village Nitalas Boundary . 
On the West By.— Village Usatane Survey No.56 , 60 , 62 , 96 , 105 , 106 , 108 , 119 , 120 / 10Pt., 121,133 10 , 

133/ 11,138 /11,142 & 160 . 


Mumbai, 
dated 30th July 2019 . 


DR . P. ANABALGAN , 

Chief Executive Officer , 
Maharashtra Industrial Development Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


